॥४६॥१४ 
६५ 70४६१७ 


ह 


रूपा हत्ती 


मिकी पटेल 


मराठी: नेहा देशपांडे 


ल 


चिंचि झ॒ मधल्या साऱ्या प्राण्यांना ओळखायची. 
पण तिची बेस्ट फ्रेंड होती रूपा. 


रविवारी रूपा झू मध्ये आलेल्या मुलांना आपल्या पाठीवर बसवून 


इतर प्राण्यांना भेटायला घेऊन जात असे. आणि कधीकधी चिंचि 


सुद्धा तिच्या कानावर बसून चक्कर मारून यायची. 


पण आज चिंचिने पाहिलं तर रूपा कोपऱ्यात उभी राहून हमसून हमसून रडत होती. 


तिच्या डोळ्यातून आलेल्या पाण्यानं खालचं गवत ओलं झालं होतं. 


"काय झालं रूपा?" चिंचि चिवचिवली. 


"मी कित्ती वाईट दिसते! एखाद्या ग्रे लठ्ठ टब सारखी..." 
रूपा ने भोकाड पसरलं. 

"अगं रडू नको! आपण तुला रंगीत आणि सुंदर 

बनवूया! मी जरा विचार करते." 


चिंचि ने तिला धीर दिला आणि ती उडून गेली. 


दुःखी आहे, तुझे मस्त पट्टेरी 
ती चिवचिवली. 


त 


पट्टे तिला थोडा वेळ देशील का रे?" 


मग चिंचि गेली वाघोबा तनू कडे. 
"वाघोबा तनू, आज रूपा जरा 


मग ती सोनू बिबटोबा कडे गेली. तिने विचारलं, 


"तुझे चकचकीत ठिपके रूपाला देशील?" 


चिंचि राजा मोर आणि मिठू पोपटाला म्हणाली, 


'तुमचे सुंदर रंग तुम्ही रूपाला द्याल?" 


3 १८८८. 
ष्श्र्ट्ण 

१॥///४. 
, 6 ०, 


प्र्प्हि ३९ 


७'/। | १ 


५७ 
५५९ »॥ (33 


८: 


कढ 
८ 


प क ५८% यि 


८272 


त्रा र्य 41/ 


र > ८ 


ज्रेध 


हे ऐकून तनु, सोनू, राजा आणि मिठू पळत आणि 


उडत रूपा कडे गेले. ती अजूनही रडतच होती. 


त्यांनी आपले आपले रंग रूपाला द्यायला सुरुवात केली. 


तनु तिच्या एका बाजूने खाली घसरला. 
रूपाची एक बाजू पिवळ्या आणि काळ्या पट्ट्यांनी चमकू लागली. 


सोनूने आपले ठिपके रूपाच्या पायांवर घासले. 
मिठूने रूपाची शेपूट हिरवी रंगवली. 
राजाने आपल्या मोरपंखी नक्षीने रूपाची सोंड सजवली. 


रूपाचं रडू थांबलं. तिने स्वतःकडे पाहिलं आणि ती खूप खुश झाली! 


"मी लग्नाच्या शामियाना सारखी सुंदर दिसतेय! आता मी मुलांना 


कित्ती आवडेन!!!!" ती आनंदाने म्हणाली. 


दुसऱ्या दिवशी मुले त्यांच्या आवडत्या हत्तीच्या 


पाठीवर बसायला आली. पण बघतात तर काय!!! 


त्यांची छान ग्रे रूपा कुठे होती? तिच्या जागी हे पट्टेरी, ठिपके ं र ्ि न 


आणि ठिगळं वालं कोण भुत उभं होतं? काही मुलांना भीती वाटली. 

काही तर जोरात रडायला लागली! 

"तू नकोस आम्हाला!!!! आम्हाला आमची सुंदर रूपा हवी आहे!" ४ > 
"१ 


रूपाने सुद्धा भोकाड पसरलं. 


"आता मी काय करू?" 


मग तिला एक युक्‍ती सुचली. 


तिने पटकन शेजारच्या तळ्यात उडी मारली. "स्वूश!" 
"स्वूश!!" करून तिने आपल्या सोंडेने पूर्ण अंगावर पाणी ओतलं. 
सगळे रंग, पट्टे आणि ठिपके धुवून निघाले. 


तळ्यातून छानशी, साधी, ग्रे रूपा बाहेर आली. 


मुलांना तिच्याकडे बघून इतका आनंद झाला कि त्यांनी टाळ्या वाजवल्या! 


"ही आली आमची रूपा!!!" त्यांनी गाणं म्हणलं. 
"पण रूपा, तुला एवढे सगळे रंग मिळाले कुठून?" त्यांनी विचार लं. 


"चला! आपले सुंदर रंग मला देणाऱ्या माझ्या प्रेमळ मित्र मैत्रिणींना भेटूया!" 


ती म्हणाली. 


सगळी मुलं रूपाच्या पाठीवर चढून बसली. 


चिंचि सुद्धा चिवचिव करत रूपाच्या कानावर जाऊन बसली. 


आणि ते सगळे झू बघायला निघाले... 


